मुख्य अभियंता विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग 
अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 
अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ 
उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४ पदांना दिनांक १.०३.२०२१ ते 
दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक -२७/१०/२०२१ 


पहावे:- १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय मुदत-२०२०/(२००/२०२०)/जसंअ, दि. ४.११.२०२० 
२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक १५.०२.२०२१ 
३) अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती यांचे पत्र क्र.९०८/ 
आस्था-३/मुदतवाढ /२०२१, दि. २२.०३.२०२१ 
४)आ (प्रशि,जलसंपदा विभाग क्र.आढावा-२०२१/प्र.क्र.१९/आ.(पुनर्रचना), दि.२६.०२.२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे अधिपत्याखालील अधीक्षक 
अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ उपविभागीय 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ५ पदे अशा 
एकूण ३४९ पदांना दिनांक 09.08.2020 ते दिनांक २८.०२.२०२१ पर्यंत चालू ठेवण्यास वरील संदर्भीय 
क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. संदर्भाधीन क्र. ३ च्या पत्राने प्राप्त प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र. २ व संदर्भीय पत्र क्र. ३ अन्वये सोबतच्या परिशिष्ट “अ” मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती यांचे अधिपत्याखालील 
अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती व त्या अंतर्गत ३ विभाग व १२ 
उपविभागीय कार्यालयातील “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ३४४ 
पदे व “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ४ पदे अशा एकूण ३४८ 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२१ ते दिनांक ३१.०८.२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधीन 
राहून शासन मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 


१. उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
२. ही पदे आकृतिबंधानुसार मंजूर असावी व सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसावी. 


उपरोक्त विभागातीळ नियत अस्थायी आस्थापनेच्या व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च 
महामंडळास मंजूर असलेल्या तरतुदीतुन खालील लेखाशिर्षातुन भागविण्यात यावा. 
“मागणी क्रमांक आय-५ (नियत अस्थाई आस्थापना)” एकूण ३४४ पदे 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, Co सर्वसाधारण, (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व 
इतर उपक्रमांतील गुंतवणूका (०४) विविध पाटबंधारे मंडळांना भांडवली अंशदान, (०४) (०२) विदर्भ पाटबंधारे 
विकास महामंडळास भाग भांडवली BATS (४७०१ आय १७१) 
व मागणी क्र. आय-५ (रुपांतरीत अस्थाई आस्थापना) एकूण ४ पदे 
४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील 
व इतर उपक्रमांतीळ गुंतवणुका (०२) योजनांतर्गत, (०२) (०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग 
भांडवली अंशदान (कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) 


हे आदेश वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक १५.०२.२०२१ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व आंतरवित्तीय सल्लागार व सहसचिव व 
आ (प्रशि) कार्यासनाच्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११०२७१२२५०७३२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by JAYA P POTDAR 


सहपत्र : परिशिष्ट 'अ' व 'ब' JAYA P raven © «GOVERMENT oF 
POTDAR ia 176 
(जया पोतदार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


१.महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
२.महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई / महाराष्ट्र -२, नागपूर. 
३.वित्त विभाग, व्यय-१२/ व्यय-६/ अर्थ-१९, मंत्रालय, मुंबई. 

४. कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर. 

५.मुख्य अभियंता, विशेष प्रकल्प, जलसंपदा विभाग, अमरावती. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 


६.आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७.मुख्य अभियंता (दवप्र) व सस कार्यासन आ (प्राशि), मंत्रालय, मुंबई. 
८.अधीक्षक अभियंता, अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, अमरावती. 
९.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला 


१०.कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, अमरावती. 


११.कार्यकारी अभियंता, कालवे संकल्पचित्र विभाग, अमरावती 

१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती/ अकोळा/वाशिम/यवतमाळ/बुळढाणा 
१३.अर्थ-१, कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. आ (प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. जसंअ कार्यासन, जलसंपदा विभाग संग्रहार्थ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१/जसंअ, 


परिशिष्ट “अ 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, दि. २७.१०.२०२१ चे सहपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, अमरावती 


१) अधीक्षक अभियंता 


) 
) अधीक्षक 
) क.अ./स.अ.श्रे.-२/श्ा.अ. 
) मुख्य आरेखक 
६) अनुरेखक 
) प्रथम लिपीक 
) वरिष्ठ लिपीक 
) टंकलेखक 
) उच्चश्रेणी लघुलेखक 
) कनिष्ठ लिपीक 
) भांडारपाल 
93) वाहनचालक 
) 
) 
) 


Go 


नाईक 
शिपाई/पहारेकरी 
चौकीदार 


उपअभियंता/सहा.अधीक्षक अभियंता 


EG 250" 5-७ 120). OC) 220) >७. 0") 06 


AD WwW © © -0 KC oO AW 


एकूण 


पाटबंधारे प्रकल्प व जलसंपत्ती 
अन्वेषण विभाग, अमरावती 


१) कार्यकारी अभियंता 
२) उपकार्यकारी अभियंता 


३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 


) 
) 
) 
४) विभागीय लेखापाल 
५) प्रथम लिपीक 
६) वरिष्ठ लिपीक 
७) कनिष्ठ लिपिक 
८) टंकळेखक 
९) आरेखक 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, दि. २७.१०.२०२१ 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (२) 


अ.क्र 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


१०) अनुरेखक 
११) भांडारपाल 
१२) वाहनचालक 
१३) नाईक 

१४) शिपाई 

१५) चौकीदार 


एकूण 


१ पाटबंधारे प्रकल्प 
बांधकाम उपविभाग क्र. २, 
अमरावती 


१उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 


१०) चौकीदार 


-0 NR -“ “(७ 909 - O 9 


एकूण 


Oo 
io 


२) पाटबंधारे 
उपविभाग, 
(बांधकाम) 


प्रकल्प 
अचलपूर 


१) उपविभागीय अभियंता 
2) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/श्ा.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 

४ कनिष्ठ लिपिक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था. अ. सहायक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


ळा, 


O WwW OO AN -“0 O09 O 9 


एकूण 


ae) 
~ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, दि. २७.१०.२०२१ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


३ 


toy 


3) पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग, क्र. ४ धारणी 


उपविभागीय अभियंता /अधिकारी 
क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

स्था. अ. सहाय्यक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


a 
२ 


Cc ww 
2S. Re SS a Se ee > 


SG ८४0) 


१ 


Cc 
ae 


Oo WNW OO AV OO O© O 0 


एकूण 


ae) 
io 


४) पाटबंधारे प्रकल्प बांधकाम 
उपविभाग क्र. 3 अमरावती 


१) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
2) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
3) वरिष्ठ लिपीक 

४) कनिष्ठ लिपीक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


>> Oo 


-0 AV -“ AW - - -“0 _0 


एकूण 


५) घुंगशी प्रकल्प उपविभाग 
क्र. १ मुर्तिजापूर (बांधकाम) 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
२) क.अ./स.ह.श्रेणी-२/शा.अ. 

3) वरिष्ठ लिपिक 

४ कनिष्ठ लिपिक 

टंकलेखक 

अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 

८) शिपाई 


YS Le Der *-> les <-८ 


एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, दि.२७.१०.२०२१ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
|! क. | २ 3 8 
६) लघु पाटबंधारे उपविभाग | 9) उपविभागीय अभियंता/ अधिकारी १ 
मंगरुळपिर (बांधकामासाठी | २ शा.अ./क.अ. ५ 
रुपांतरीत) ३) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १ 
(कार्यकारी अभियंता | ४ वरिष्ठ लिपीक १ 
पाटबंधारे प्रकल्प व । ५) कनिष्ठ लिपीक २ 
जलसंपत्ती अन्वेषण विभाग, | ६) अनुरेखक १ 
अमरावती अंतर्गत) ७) टंकलेखक १ 
८) वाहनचालक १ 
९) चौकीदार १ 
१०) शिपाई २ 
एकूण १६ 
७ बोर्डी नाला प्रकल्प १) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता १ 
उपविभाग क्र. १। २) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. ४ 
चांदुरबाजार (बांध) 3) स्था.अ.सहायक 8 
४) वरिष्ठ लिपिक १ 
५) कनिष्ठ लिपिक २ 
६) टंकलेखक १ 
७) अनुरेखक १ 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई २ 
१०) चौकीदार १ 
एकूण १८ 
पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण | १) कार्यकारी अभियंता १ 
विभाग, अकोला २) उपकार्यकारी अभियंता १ 
३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. ४ 
४) विभागीय लेखापाल १ 
५) प्रथम लिपिक १ 
६) वरिष्ठ लिपिक षु 
७) कनिष्ठ लिपिक ४ 
८) टंकलेखक २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, दि.२७.१०.२०२१ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


3 


९) आरेखक 
१०) अनुरेखक 
११) भांडारपाल 
१२) वाहनचालक 
१३) नाईक 

१४) शिपाई 

१५) चौकीदार 


एकूण 


१ पाटबंधारे 
अन्वेषण 
अकोला 


प्रकल्प 
उपविभाग, 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
२) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 

) वरिष्ठ लिपिक 

) कनिष्ठ लिपिक 

) टंकलेखक 

) अनुरेखक 

) स्था.अ.सहायक 

) वाहनचालक 

९) शिपाई 

qo) चौकीदार 


(२ SMM SF 0०८ ww 


O NW 0 A 0 0 .O > 


एकूण 


-0 
~ 


2) पाटबंधारे प्रकल्प 
अन्वेषण उपविभाग, 
वाशिम (मुख्यालय अकोला) 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
2) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
३) वरिष्ठ लिपिक 
४) कनिष्ठ लिपिक 
५) टंकलेखक 
६) अनुरेखक 

७ स्था.अ.सहायक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


cH <0 


O AW OO WW 90 0 .O 9 


एकूण 


-0 
~ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, दि. २७.१०.२०२१ चे सहपत्र 
नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


कार्यालयाचे नाव 


पदनाम 


पदसंख्या 


२ 


३ 


tof 


3) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, खामगाव 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
२) टंकलेखक 

३) स्था. अ. सहाय्यक 

४) वाहनचालक 


एकूण 


४) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग क्र. १, अमरावती 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
२) स्था.अ.सहायक 
३) वाहनचालक 


Oo AW OF] MM] O जावे. O 0 


एकूण 


Cc 
ae 


५) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण 
उपविभाग, यवतमाळ 


१) उपविभागीय अधिकारी/अभियंता 
2) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
३) वरिष्ठ लिपीक 

४) कनिष्ठ लिपीक 

५) टंकलेखक 

६) अनुरेखक 

७ स्था. अ. सहाय्यक 

८) वाहनचालक 

९) शिपाई 

१०) चौकीदार 


SC -O 


Oo VW O© AV 0 O© O 0 


एकूण 


ae) 
io 


कालवे संकल्पचित्र विभाग, 
अमरावती 


१) कार्यकारी अभियंता 

२) उपविभागीय अभियंता/अधिकारी 
३) क.अ./स.अ.श्रेणी-२/शा.अ. 
प्रथम लिपीक 

वरिष्ठ लिपीक 

कनिष्ठ लिपीक 

लघु टंकलेखक 

आरेखक 

९) सहा.आरेखक 

१०) अनुरेखक 

११) भांडारपाल 


29 ५६७ SB EE" नेर टी 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, दि. २७.१०.२०२१ चे सहपत्र 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशिल (१) 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव पदनाम पदसंख्या 
[ae 2 3 8 
क) १२) वाहनचालक १ 
१३) शिपाई ७ 
१४ चौकीदार १ 
एकूण ५१ 


मम समल 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, 


परिशिष्ट- “ब” 


जलसंपदा विभाग शासन निर्णय क्र.मुदत-२०२१/(१७८/२०२१)/जसंअ, दि. २७.१०.२०२१ चे सहपत्र 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील कर्मचा-यांची माहिती. 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव कर्मचा-याचे नाव पदनाम | सेवानिवृत्तीचा 
दिनांक 
ea Q 3 8 ५ 
| कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प व जलसंपत्ती अन्वेषण 
विभाग, अमरावती अंतर्गत 
१) बोर्डीनाला प्रकल्प उपविभाग | 9) श्री. रामकृष्ण चंपत भोंडे | स्वच्छक | ३१/०८/२०२२ 
क्र.१ चांदूरबाजार (बांधकाम) 
२) श्री. सुधाकर TORT | मजूर | ३०/०६/२०२२ 
मोहोड 
३) श्री. लहानु तुकाराम मजूर | २८/०२/२०२९ 
वानखेडे 
एकूण पदे ३ पदे 
2 ।कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे 
प्रकल्प अन्वेषण विभाग, अकोला 
अंतर्गत 
१) पाटबंधारे प्रकल्प अन्वेषण १) श्री. सारंग मारोतराव मजूर | ३०/०६/२०२५ 
उपविभाग, यवतमाळ गुरनुले 
एकूण पदे १ पदे 
अनु.क्र.१-२ एकूण४ पदे 


KKEKK 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


